RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 


Reg . No. MH/ MR/ South- 322/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक ८४ ] 


मंगळवार , जानेवारी ७, २०१४ / पौष १७, शके १ ९ ३५ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जानेवारी २०१४ . 

अधिसूचना 
चिटफंड अधिनियम , १ ९ ८२ . 

क्रमांक चिटफं . १२१३/ प्र.क्र . ७७ / कराधान - ३.— चिटफंड अधिनियम , १९ ८२ ( १९ ८२ चा केंद्रीय कायदा ४० ) च्या कलम ४ च्या 
उप कलम (१) सह कलम ६१ च्या उप कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासन अधिसूचना , 
वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण. १००५ /प्र.क्र . ४१/ कराधान-३, दिनांक १९ एप्रिल २००५ निष्प्रभावित करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , विक्रीकर आयुक्त 
यांची चिटफंड प्रबंधक म्हणून तसेच अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये नमूद केलेल्या अधिका-यांची [ महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ 
( २००५ चा महा. ९ ) अन्वये नेमलेले अधिकारी] अतिरिक्त चिटफंड प्रबंधक किंवा सह चिटफंड प्रबंधक हे त्या समोरील उक्त अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील आणि उक्त अधिनियमान्वये चिटफंड चालवणे किंवा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत त्यांना 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत आणि अशा अधिका -यांच्या समोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये स्थानिक क्षेत्र ज्यावर त्यांची अधिकारिता असेल ते 
नमूद करण्यात आले आहे : 

अनुसूची 
अनु महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ , चिटफंड अधिनियम , १ ९ ८२ , 

स्थानिक क्षेत्र . 
क्रमांक खालील पदनाम . 

खालील पदनाम . 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
विक्रीकर सह आयुक्त ( अन्वेषण ) ब , मुंबई . अतिरिक्त चिट प्रबंधक , मुंबई. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे क्षेत्र. 
विक्रीकर सह आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), ठाणे शहर अतिरिक्त चिट प्रबंधक , ठाणे . महसुली जिल्हा, ठाणे . 
विभाग , ठाणे . 
विक्रीकर सह आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ) , रायगड अतिरिक्त चिट प्रबंधक , बेलापूर. महसुली जिल्हा, रायगड. 
विभाग, बेलापूर . 


१ 


२ 


३ 


( १ ) 


भाग चार - अ - ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ७, २०१४ / पौष १७, शके १ ९ ३५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


४ 


अतिरिक्त चिट प्रबंधक , पुणे . 


महसुली जिल्हा, पुणे . 


५ 


अतिरिक्त चिट प्रबंधक , कोल्हापूर . महसुली जिल्हे कोल्हापूर , सातारा , 

सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग. 
अतिरिक्त चिट प्रबंधक, सोलापूर . महसुली जिल्हे सोलापूर आणि 

उस्मानाबाद . 


६ 


७ 


विक्रीकर सह आयुक्त ( मोठे करदाते युनिट ) १ , 
पुणे विभाग, पुणे . 
विक्रीकर सह आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), कोल्हापूर 
विभाग, कोल्हापूर. 
विक्रीकर सह आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), सोलापूर 
विभाग , सोलापूर. 
विक्रीकर सह आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), नाशिक 
विभाग, नाशिक . 
विक्रीकर सह आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), धुळे विभाग , 
धुळे. 
विक्रीकर सह आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद . 
विक्रीकर सह आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), नागपूर 
विभाग , 

नागपूर . 


८ 


अतिरिक्त चिट प्रबंधक , नाशिक . महसुली जिल्हे नाशिक आणि 

अहमदनगर . 
अतिरिक्त चिट प्रबंधक , धुळे . महसुली जिल्हे धुळे , जळगाव आणि 

नंदुरबार . 
अतिरिक्त चिट प्रबंधक , महसुली जिल्हे औरंगाबाद , बीड 
औरंगाबाद . 

आणि जालना . 
अतिरिक्त चिट प्रबंधक, नागपूर. महसुली जिल्हे नागपूर, चंद्रपूर , 

गोंदिया , गडचिरोली, भंडारा आणि 
वर्धा. 


९ 


१० 


विक्रीकर सह आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), 

अमरावती 
विभाग , अमरावती . 


अतिरिक्त चिट प्रबंधक , 
अमरावती . 


महसुली जिल्हे अमरावती, 
यवतमाळ , बुलढाणा, अकोला , आणि 
वाशिम. 


अतिरिक्त चिट प्रबंधक , नांदेड . 


सह चिट प्रबंधक , मुंबई . 
सह चिट प्रबंधक , ठाणे . 


१२ विक्रीकर सह आयुक्त ( व्हॅट प्रशासन ), 

नांदेड 
विभाग , नांदेड . 
१३ विक्रीकर उप आयुक्त ( अन्वेषण-४) ब, मुंबई . 
१४ विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट ) १, ठाणे . 
१५ विक्रीकर उप आयुक्त ( व्हॅट ) १, बेलापूर . 
१६ विक्रीकर उप आयुक्त ( मोठे करदाते विभाग ) १, पुणे . 
१७ विक्रीकर उप आयुक्त ( व्हॅट ) २, कोल्हापूर . 
१८ विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट ) ३, सोलापूर. 


सह चिट प्रबंधक , रायगड . 


महसुली जिल्हे नांदेड, परभणी , 
लातूर आणि हिंगोली. 
महानगरपालिका क्षेत्र बृहन्मुंबई. 
महसुली जिल्हा, ठाणे . 
महसुली जिल्हा, रायगड. 
महसुली जिल्हा, पुणे . 
महसुली जिल्हा, कोल्हापूर . 
महसुली जिल्हे सोलापूर आणि 
उस्मानाबाद. 


सह चिट प्रबंधक , पुणे . 
सह चिट प्रबंधक , कोल्हापूर. 
सह चिट प्रबंधक , सोलापूर . 


१ ९ 


विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), सातारा . 
विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), सांगली. 
विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट प्रशासन) , ओरस . 


सह चिट प्रबंधक, सातारा . 
सह चिट प्रबंधक , सांगली . 


२० 


२१ 


सह चिट प्रबंधक , ओरस . 


२२ 


सह चिट प्रबंधक , नाशिक . 


महसुली जिल्हा, सातारा . 
महसुली जिल्हा, सांगली . 
महसुली जिल्हे सिंधुदुर्ग आणि 
रत्नागिरी . 
महसुली जिल्हा, नाशिक. 
महसुली जिल्हा, अहमदनगर . 
महसुली जिल्हे धुळे आणि 
नंदुरबार . 
महसुली जिल्हा, जळगाव . 


विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट ) २, नाशिक . 
विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट प्रशासन), अहमदनगर . 
विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट ) १, धुळे . 


२३ 


सह चिट प्रबंधक, अहमदनगर . 


२४ 


सह चिट प्रबंधक , धुळे . 


२५ 


विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), जळगाव . 


सह चिट प्रबंधक , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ७, २०१४ / पौष १७, शके १९ ३५ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२६ 


विक्रीकर उप आयुक्त ( व्हॅट ) १, औरंगाबाद. 


सह चिट प्रबंधक , 


औरंगाबाद . 


महसुली जिल्हे औरंगाबाद , बीड 


आणि जालना . 


२७ 


विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट ) २, नागपूर . 


सह चिट प्रबंधक, नागपूर . 


महसुली जिल्हे 

नागपूर , 

वर्धा 
आणि भंडारा . 


२८ 


विक्रीकर उप आयुक्त ( व्हॅट प्रशासन ), चंद्रपूर . 


सह चिट प्रबंधक , चंद्रपूर . 


महसुली जिल्हे चंद्रपूर, गोंदिया 
आणि गडचिरोली. 


२ ९ 


विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट ) २, अमरावती. 


सह चिट प्रबंधक , अमरावती. 


महसुली जिल्हे अमरावती, 
आणि यवतमाळ . 


३० 


विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), अकोला . 


सह चिट प्रबंधक , अकोला. 


महसुली जिल्हे अकोला, वाशिम 
आणि 

बुलढाणा . 
महसुली जिल्हे नांदेड, परभणी 
आणि हिंगोली. 


३१ 


विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), २, नांदेड . 


सह चिट प्रबंधक , नांदेड . 


३२ 


विक्रीकर उप आयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), लातूर. 


सह चिट प्रबंधक , लातूर . 


महसुली जिल्हा, लातूर. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ - ९ -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ७, २०१४ / पौष १७, शके १ ९ ३५ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th January 2014 . 


NOTIFICATION 


CHIT FUNDS Act, 1982 . 

No. ChF . 1213 /C.R.- 77 / Taxation - 3.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 61 read with sub -section ( 1) of section 4 of the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982) and in 
supersession of Government Notification , Finance Department, No. MISC . 1005 /CR -41/ Taxation 
3 , dated the 19th April 2005 , the Government of Maharashtra hereby appoints the Commissioner 
of Sales Tax as the Registrar of Chits and the Officers mentioned in column (2 ) of the Schedule 
hereto [being officers appointed under the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 
2005 )], to be the Additional Registrars or as the case may be, Joint Registrars of Chits as mentioned 
against them in column ( 3 ) of the said Schedule and empowers them to accord sanction to commence 
or conduct a Chit in the said Act in the local areas, mentioned in column (4 ) against such officers, 
over which they shall have jurisdiction . 


Schedule 


Local Areas . 


Sr. 
No. 


Designation under the 
Chit Funds Act , 1982. 


Designation under the 
Maharashtra Value Added 
Tax Act , 2002. 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Additional Registrar 
of Chits, Mumbai. 
Additional Registrar 
of Chits, Thane. 


Area of Corporation of 
Brihan Mumbai. 
Revenue District , Thane 


2 


3 


Revenue District, Raigad 


Additional Registrar 
of Chits , Belapur . 


4 


Revenue District , Pune 


Additional Registrar 
of Chits, Pune. 


5 


Additional Registrar 
of Chits , Kolhapur. 


Joint Commissioner of Sales Tax 
(Investigation ) B , Mumbai. 
Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Thane City Division , 
Thane . 
Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Raigad Division , 
Belapur. 
Joint Commissioner of Sales Tax 
(Large Tax Payer Unit) 1 , 
Pune Division , Pune. 
Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Kolhapur Division , 
Kolhapur . 
Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Solapur Division , 
Solapur . 
Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ) , Nashik Division , 
Nashik . 
Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ) , Dhule Division , 
Dhule . 
Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Aurangabad Division , 
Aurangabad . 


Revenue Districts of 
Kolhapur, Satara , Sangli , 
Ratnagiri and Sindhudurg . 
Revenue Districts of 
Solapur and Osmanabad . 


6 


Additional Registrar 
of Chits, Solapur. 


7 


Additional Registrar 
of Chits , Nashik . 


Revenue Districts of 
Nashik and Ahmadnagar . 


8 


Additional Registrar 
of Chits , Dhule . 


Revenue Districts of 
Dhule , Jalgaon and 
Nandurbar. 


9 


Additional Registrar 
of Chits, Aurangabad . 


Revenue Districts of 
Aurangabad , Beed and 
Jalna . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ७, २०१४ / पौष १७, शके १९ ३५ 


4 


Schedule — contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


10 


Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Nagpur Division , 
Nagpur . 


Additional Registrar 
of Chits, Nagpur. 


Revenue Districts of 
Nagpur, Chandrapur, 
Gondia , Gadchiroli, 
Bhandara and Wardha. 
Revenue Districts of 
Amravati, Yavatmal, 
Buldhana , Akola and 
Washim . 


11 


Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Amravati Division , 
Amravati . 


Additional Registrar 
of Chits , Amravati. 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Nanded Division , 
Nanded . 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(Investigation - 4 ) B , Mumbai. 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT) 1 , Thane. 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT) 1 , Belapur. 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(Large Tax Payer Unit ) 1 , Pune. 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT) 2 , Kolhapur . 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ) 3 , Solapur. 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Satara . 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Sangli . 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Oras . 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT) 2 , Nashik . 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ) 1, Ahmadnagar. 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT) 1 , Dhule . 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Jalgaon . 
Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT) 1 , Aurangabad . 


20 


Additional Registrar Revenue Districts of 
of Chits , Nanded . Nanded , Parbhani, 

Latur and Hingoli. 
Joint Registrar 

Area of Corporation of 
of Chits , Mumbai. Brihan Mumbai. 
Joint Registrar 

Revenue District, Thane. 
of Chits , Thane. 
Joint Registrar 

Revenue District , Raigad . 
of Chits, Raigad . 
Joint Registrar 

Revenue District , Pune. 
of Chits , Pune. 
Joint Registrar 

Revenue District , 
of Chits, Kolhapur . Kolhapur. 
Joint Registrar 

Revenue Districts of 
of Chits , Solapur . Solapur and Osmanabad . 
Joint Registrar 

Revenue District, Satara . 
of Chits, Satara . 
Joint Registrar 

Revenue District , Sangli. 
of Chits, Sangli. 
Joint Registrar 

Revenue Districts of 
of Chits, Oras . 

Sindhudurg and Ratnagiri. 
Joint Registrar 

Revenue District , Nashik . 
of Chits , Nashik . 
Joint Registrar 

Revenue District , 
of Chits, Ahmadnagar. Ahmadnagar . 
Joint Registrar 

Revenue Districts of 
of Chits, Dhule . 

Dhule and Nandurbar. 
Joint Registrar 

Revenue District , 
of Chits , Jalgaon . Jalgaon . 
Joint Registrar 

Revenue Districts of 
of Chits, Aurangabad . Aurangabad , Beed and 

Jalna . 
Joint Registrar 

Revenue Districts of 
of Chits , Nagpur . Nagpur, Wardha and 

Bhandara . 
Joint Registrar 

Revenue Districts of 
of Chits , Chandrapur. Chandrapur , Gondia and 

Gadchiroli. 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ) 2 , Nagpur. 


28 


Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Chandrapur. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ७, २०१४ / पौष १७, शके १ ९ ३५ 


Schedule — concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


29 


Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ) 2 , Amravati . 


Joint Registrar 
of Chits , Amravati. 


Revenue Districts of 
Amravati and 
Yavatmal. 


30 


Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Akola . 


Joint Registrar 
of Chits , Akola . 


Revenue Districts of 
Akola , Washim and 
Buldhana . 


31 


Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT) 2 , Nanded . 


Joint Registrar 
of Chits , Nanded . 


Revenue Districts of 
Nanded , Parbhani and 
Hingoli . 
Revenue District , Latur. 


32 


Deputy Commissioner of Sales Tax 
(VAT ADM ), Latur. 


Joint Registrar 
of Chits , Latur . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


